उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय 
महाविद्यालये/संस्थांमधील अध्यापकांच्या बदल्यांबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.११०/मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ नोव्हेंबर, २०२३. 
वाचा: महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 


आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ या अधिनियमातील कलम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतूदीनुसार, बदली 
करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने, उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय 
महाविद्यालये/संस्था यामधील सोबतच्या विवरणपत्रातील अध्यापकांची बदलीने त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ 
क्रमांक ५ मध्ये दर्शविलेल्या पदांवर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


२. सदर Beal तात्काळ अंमलात येतील. 


३. संबंधित प्राचार्य/संचालक यांनी बदली झालेल्या अध्यापकांना बदलीच्या ठिकाणी रूजू होण्यासाठी 
तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच संबंधित अध्यापकांनी सध्या कार्यरत असलेल्या महाविद्यालय/संस्थेतून त्यांची 
बदली नंतरची पदस्थापना केलेल्या महाविद्यालय / संस्थेमध्ये तात्काळ रुजू व्हावे. 


४. सदर बदली आदेशाबाबतचा कार्यपालन अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी तात्काळ शासनास 
सादर करावा. 

ष्‌. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 
यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम २८ मधील तरतुदीनुसार संबंधित अध्यापकांची विनंती बदली 
असल्याने त्यांना पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय राहणार नाही. तसेच प्रवास भत्ता व इतर अनुषंगिक भत्ते अनुज्ञेय राहणार 
नाहीत. 

६. संबंधित अध्यापकास झासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये. तसेच 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम- ३०(सी) नुसार मूळ कार्यालयाने सदर अध्यापकांचे 
कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्वीकारू नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते सदर अधिकाऱ्याच्या मूळ पत्त्यावर 
नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. 

७. सदरहू बदली आदेशानुसार तात्काळ पदस्थापनेच्या पदावर रूजू न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा 
दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील 
नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ही गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरूद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई 
करण्यात येईल, याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


शासन SST क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.११०/मशि-१ 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२२१३१८१००००८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHOK S MANDE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=!INDUSTRIES 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 


2.5.4.20=fabb29d28cdbcbe5c9eed052cb38b8cb567068a0090e2 
37f095c6e50a52a6cf5, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=D96FF33E8AF31F745D84F341 1F94D896382FAA8 
2659B10108672887A87D6FC7C, cn=ASHOK S MANDE 


Date: 2023.11.22 13:18:40 +05'30' 


(अशोक मांडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 

सर्व संबंधित प्राचार्य/ संचालक, शासकीय महाविद्यालये/संस्था. 
४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१ व २, मुंबई व नागपूर. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
७. संबंधित अध्यापक (संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांच्यामार्फत) 
८. निवडनस्ती. 


प्रत, 
१. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.११०/मशि-१ 


(शासन आदेशा क्रमांक बदली-२०२३/प्र.क्र.११०/मशि-१, दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०२३ सोबतचे) 


विवरणपत्र 


सहयोगी प्राध्यापक, गट-अ (शासकीय महाविद्यालये/संस्था) 


अ. | अधिकाऱ्यांचे विषय सध्याचे कार्यालय बदलीनंतरचे कार्यालय शेरा 
क्र नाव व पद 
ey २ ३ a अजच्या 4 द 
ह . | श्री. अभय साळवे | वनस्पतीशास्त्र | शासकोय विज्ञान संस्था, | शासकोय विज्ञान संस्था, | विनंतीनुसार 
मुंबई औरंगाबाद 
(रिक्‍्तपदी) 
२. । श्रीम. अपर्णा वनस्पतीशास्त्र । शासकीय विज्ञान संस्था,  शासकोय विज्ञान संस्था, | विनंतीनुसार 
अमित सराफ औरंगाबाद. मुंबई. 
(होडावडेकर) (श्री. अभय साळवे यांच्या 
बदलीने रिक्‍तपदी) 
३. | डा. दिपक रसायनशास्त्र । शासकीय विज्ञान संस्था, | शासकीय विदर्भ ज्ञान | विनंतीनुसार 
तुकाराम तायडे नागपूर विज्ञान संस्था, अमरावती 
४. | श्री. मुरलीधर रसायनशास्त्र । शासकीय विज्ञान संस्था, | शासकीय विदर्भ ज्ञान | विनंतीनुसार 
प्रभाकर वाडेकर नागपूर विज्ञान संस्था, अमरावती 
सहाय्यक प्राध्यापक, गट-अ (शासकीय महाविद्यालये) 
अ. | अधिकार्‍यांचे विषय सध्याचे कार्यालय बदलीनंतरचे कार्यालय शेरा 
क्र नाव व पद 
ey २ ३ ae ८२२ ५ द 
i . | डॉ.श्री.मो. vale | रसायनशास्त्र । इस्माईल युसुफ | शासकोय विज्ञान संस्था, | विनंतीनुसार 
एम. सिद्धिकी महाविद्यालय, मुंबई नागपूर 
२. | श्रीम. अर्चना रसायनशास्त्र । इस्माईल युसुफ | amet ज्ञान विज्ञान | विनंतीनुसार 
ज्ञानेश्वर महाविद्यालय, मुंबई महाविद्यालय, औरंगाबाद 
चापोळीकर 
३. | डाॉ.श्रीम. अनिता | रसायनशास्त्र । इस्माईल युसुफ | राजाराम महाविद्यालय, | विनंतीनुसार 
जीवन बोडके महाविद्यालय, मुंबई कोल्हापूर 
(जवंजाळ) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.११०/मशि-१ 


अ. घिकाऱ्यां विषय TEATS कार्यालय बदलीनंतरचे कार्यालय व्यि 
क्र नाव व पद 
Fal २ ३ Sa ae 4 द 
४. | डा. नीता अंदुरे संख्याशास्त्र शासकीय ज्ञान विज्ञान arpa विदर्भ ज्ञान | विनंतीनुसार 
महाविद्यालय, औरंगाबाद | विज्ञान संस्था, अमरावती 
५. श्री. सतीश इतिहास एलफिन्स्टन वसतंराव नाईक | विनंतीनुसार 
बंडूसिग राठोड महाविद्यालय, मुंबई शासकीय कला व समाज 
विज्ञान संस्था, नागपूर 
६. | डा. सुमेधा जाधव | मानसशास्त्र इस्माईल युसुफ । शासकौय विदर्भ ज्ञान | विनंतीनुसार 
महाविद्यालय, मुंबई विज्ञान संस्था, अमरावती 
७. | डॉ. हकोल Og इस्माईल युसुफ । शासकौय विदर्भ ज्ञान | विनंतीनुसार 
अहमद खान महाविद्यालय, मुंबई विज्ञान संस्था, अमरावती 
८. | श्री. अमोल न्यायसहाय्यक | शासकीय न्यायसहाय्यक | शासकोय न्यायसहाय्यक | विनंतीनुसार 
विजयकुमार विज्ञान विज्ञान संस्था, औरंगाबाद | विज्ञान संस्था, मुंबई 
देशमुख 
९. | श्री. अरूण जीवशास्त्र शासकीय न्यायसहाय्यक | शासकोय विज्ञान संस्था, | विनंतीनुसार 
दिगंबरराव घुगे विज्ञान संस्था, औरंगाबाद | नागपूर 
सहाय्यक प्राध्यापक(शिक्षणशास्त्र, गट-अ (शासकीय अध्यापक महाविद्यालये) 
अ. | अधिकाऱ्यांचे विषय सध्याचे कार्यालय बदलीनंतरचे कार्यालय शेरा 
क्र नाव व पद 
ea 2 3 (०६-७2 > 4 द 
हिं . श्रीम. नीता Prespective | शासकीय अध्यापक | शासकीय अध्यापक | विनंतीनुसार 
लक्ष्मणराव चौरे महाविद्यालय, परभणी महाविद्यालय, भंडारा 
२. | डॉा.गौतम मधुकर | Pedagogy | arly अध्यापक | शासकीय अध्यापक | विनंतीनुसार 
माने महाविद्यालय, यवतमाळ । महाविद्यालय, कोल्हापूर 
३. | डॉ. सर्जेराव Pedagogy | शासकोय अध्यापक | शासकीय अध्यापक | विनंतीनुसार 
पांडुरंग चव्हाण महाविद्यालय, परभणी महाविद्यालय, रत्नागिरी 
४. | डा. सय्यद ज्ञाकेर | Pedagogy | शासकीय अध्यापक | शासकीय अध्यापक | विनंतीनुसार 
आरीफ महाविद्यालय, बुलढाणा | महाविद्यालय, नांदेड 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.११०/मशि-१ 


कनिष्ठ अधिव्याख्याता, गट-ब (शासकीय कनिष्ठ महाविद्यालये) 


घिकाऱ्यां विषय पध्याचे कार्यालय बदलीनंतरचे कार्यालय ध्य 
नाव व पद 
२ ३ a eee 4 & 
डा. शोख जीवशास्त्र एलफिन्स्टन शासकोय ज्ञान विज्ञान | विनंतीनुसार 
नजिरोद्दीन महाविद्यालय, मुंबई महाविद्यालय, औरंगाबाद 
फकरोद्दीन शोख 
श्री. योगेडा जीवशास्त्र राजाराम महाविद्यालय, | शासकोय ज्ञान विज्ञान | विनंतीनुसार 
प्रकाश मालचे कोल्हापूर महाविद्यालय, औरंगाबाद 
श्रीम.शबाना वाणिज्य इस्माईल युसुफ | एलफिन्स्टन विनंतीनुसार 
सरवर खान महाविद्यालय, मुंबई महाविद्यालय, मुंबई 
श्रीम. रेखा प्राणीशास्त्र mapa ज्ञान विज्ञान | राजाराम महाविद्यालय, | विनंतीनुसार 
रमण्णा तंगडी महाविद्यालय, औरंगाबाद । कोल्हापूर 
ASHOK S Serene ie 
MANDE कलन मन 
(अशोक मांडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


